RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No . MH/ MR/ South- 346/ 2014- 16 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १४ ] 


मंगळवार , जुलै १, २०१४ / आषाढ १० , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
संदर्भ. -( १) शासन सामान्य प्रशासन विभाग , निर्णय क्रमांक विकाअ. २००७/ ४४० / प्र.क्र . १७४ / २००७ / ५ , 

दिनांक २५ जुलै २००७ व शुद्धिपत्रक क्रमांक विकाअ. २००७ / प्र. क्र . ३८९ / ५ , दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
(२) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक विकाअ. २००८ /प्र.क्र . ३०३ - अ/ ५, दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 
( ३ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय क्रमांक विकाअ. २०१० / प्र.क्र . ९८ / ५ / ०४ / ५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१० . 

शासन निर्णय 
क्रमांक गृहशाखा / एमएजी. १/विकाअ/नियुक्ती/ १४, दिनांक १९ जून २०१४ . — जिल्हादंडाधिकारी, रायगड, जिल्हा रायगड या शासन निर्णयाद्वारे 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची रायगड जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . राज्य शासनास विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थित अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची मोहोर 
उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे. 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 

( तीन ) ओळखपरेड . - संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांचेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी 
व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ 
उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता समिती प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 
त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी. 


भाग एक ( को.वि. पु.) – ६३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४ / आषाढ १०, शके १९३६ 


५. या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्याविशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक उमेदवारांचे नाव 

पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . तुषार दिनेश पाटील 
श्री . जयप्रकाश बाबुराव पाटील 
श्री . राजेंद्र विलास कदम 
श्री . मंदार आनंद पाटील 


श्री . शशिकांत प्रभाकर कुंभार 


श्री . लक्ष्मण मारुती ठाकूर 


श्री. समाधान मारुती दगडे 


श्री . संजयकुमार दत्तात्रय शेळके 


श्री . प्रल्हाद लिंबाजी गायकवाड 
श्रीम . नम्रता किशोर देवधरे 


श्री . सरवार कुमार जयस्वाल 


मु . मुर्बी, पो. खारघर , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . मुर्बी, पो. खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
पटेल हेरिटेज, ७०१ , ७०२, सेक्टर- ७, ता. पनवेल, जि . रायगड 
बी / ४०१, सुप्रीम टॉवर , सेक्टर -१८ , प्लॉट नं . २, खारघर , 
ता. पनवेल, जि . रायगड . 
आकाश ज्योत , पटेल हेरिटेज, बी / ११०१, सेक्टर ७, खारघर , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 
बी / २०, गौरीश , प्लॉट नं . ११, सेक्टर २१, खारघर , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 
बि . नं . डी -९, रूम नं. १६, मकरंद विहार सो., घरकुल , सेक्टर १५ , 

खारघर, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रिद्धी-सिद्धी अपार्टमेंट, रूम नं. ३, तळमजला, पळस्पे , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
सी - ६, ११ , १: २, सेक्टर १८ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
प्लॉट नं . १३ , सेक्टर -१३, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
३०५ , श्री सदगुरु सोसायटी , प्लॉट नं . ३६ , सेक्टर २१, खारघर , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रुम नं . ३०२, क्लासिक सरगम , प्लॉट नं . १९१/ १९२, सेक्टर ४ , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
साईबाबा , प्लॉट नं . १२, सेक्टर- १२, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
सतलज रेसिडेंसी, एफ विंग, २०३, सेक्टर ३५, प्लॉट ८ / ८ , बी कामोठे, 
नवी मुंबई, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मिडलक्लास हौ . सोसा., प्लॉट नं . १६, नेहा पार्क , 
जुने पनवेल , जि . रायगड . 
घर नं . ८७३, मु. कोपरा, सेक्टर - १० , खारघर , ता. पनवेल , जि . रायगड . 
केएच -२/ १/ २०१ , वास्तुविहार , सेक्टर १६, खारघर , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
निल सेंटर , सेक्टर १९, रूम नं . २०१ , रोड नं . १७ , 
नवीन पनवेल, जि . रायगड . 
प्लॉट नं . १२ ए, १३ बी , सेक्टर- १९ , व्हाईट प्लॅग, रुम नं . ७०१ , 
कामोठे , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
कस्तुरी सोसा., सेक्टर -१० , रुम नं . ए- ५०३, प्लॉट नं . १९५ , 
खारघर , ता . पनवेल, जि . रायगड . 


श्री . हर्षद रघुनाथ लोखंडे 


श्री . आदित्य अशोक जानोरकर 


श्री . तुषार उत्तमराव गायकवाड 


श्री. समिर रविंद्र मोरे 


श्री . बाळासाहेब पांडुरंग भोजणे 
श्री . नंदु कचरु वारुंगसे 


सौ . शशिकला दशरथ सिंह 


श्री . विशाल बळीराम जाधव 


श्री . संतोष धोंडीबा पवार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४ / आषाढ १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


(१ ) 
२१ 


श्री . बळीराम यशवंत नेटके 


२२ 


श्री . मकरंद रघुनाथ पाटील 


श्रीमती रेश्मा केशव घरत 
श्री . हितेन भरत शहा 


श्री. प्रविण बाळासाहेब पाटील 


श्री . मनोहर शंकर पाटील 


सौ . रेखा रामदास शेवाळे 


श्री . सन्नी सतिष पाटील 


श्री . वसंत अरविंद जाधव 
श्री. गिरीष काशिनाथ थळे 
श्री . संजय भगवान गावंड 
श्री . संदेश भिकू कडू 


श्री . डॅरिल अॅथनी लोबो 


२०४ , राज टॉवर , सी . एस. एच. प्लॉट नं . २१ , सेक्टर १९ , 
खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
श्री सदन घर नं . ३१०-ड, सेक्टर १९, मुझे गाव , खारघर , 

ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पापडीचा पाडा, सेक्टर ३९ , पो. तळोजा, ता. पनवेल, जि . रायगड . 
२०१, हरि ओम रेसिडेन्सी , प्लॉट नं . २८ , जुना ठाणा नाका रोड , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
राज रेसिडेन्सी , प्लॉट नं . ९०३, सेक्टर १९ , खारघर , 

ता . पनवेल , जि . रायगड . 
५०२, बी जस्मीन चॅनल उपवन , साईनगर जवळ , 

जुने पनवेल, जि . रायगड . 
प्रथमेश पार्क , प्लॉट नं . ६०३, प्लॉट नं . २४ , सेक्टर-१ , 
कळंबोली , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
कृषीधन सोसा., रूम नं . ६०३ , सेक्टर - ३ ई, कळंबोली, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
केएल / ५ / ७ / ६ , सेक्टर - २, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
केएल /१आर /१३, सेक्टर ५ ई, कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
केएल / ५/ ३७/ ५, सेक्टर - ३ ई, कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
सत्यसिद्धी सोसा ., ए/ १०५, प्लॉट नं . १९, सेक्टर ११, कळंबोली, 

ता . पनवेल , जि . रायगड . 
ए / २०४, लाभ अव्हेयू , प्लॉट नं . २०ए , सेक्टर ११, कळंबोली, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
सी / १० / २/ २, तरंग सोसायटी , सेक्टर १०, कळंबोली , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
केएल / ५ / ९/ ९, सेक्टर-२, कळंबोली, ता. पनवेल, जि . रायगड. 
एलआयजी, रूम नं . सी / ११, सेक्टर ३, कळंबोली , 

ता . पनवेल, जि . रायगड. 
केएल / ५/ १/ ८ , सेक्टर- ३ई, कळंबोली, ता. पनवेल , जि . रायगड. 
ए/ १२, सेल सोसा., सेक्टर-८ , कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
गुरुप्रेम काम्प्लेक्स , रुम नं . ए / ३०४ , सेक्टर - ४ , कळंबोली , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 
केएल /१ / सी /१५, सेक्टर -५ई, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
कळंबोली गाव , घर नं . २८५, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . रोडपाली, बौद्धवाडी , कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
केएल / ४ / ७१ / ६, सेक्टर ४ई कळंबोली, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
केएल / २ / २७/ ७ , सेक्टर ६ई , कळंबोली , ता . पनवेल , जि . रायगड 
केएल / २ / १९ / ३, सेक्टर- ६ई, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड. 
केएल / ५ / ३३/ ८ , सेक्टर- ३ई, कळंबोली, ता. पनवेल, जि . रायगड. 
ओम साईराम, रोड नं. २, प्लॉट नं . ५, सेक्टर -१२ , 
नवीन पनवेल, जि . रायगड . 


श्री . सुधीर रामचंद्र पांडव 


श्री . दत्तात्रेय दादा दगडे 
श्री . महादेव कुशाबा सुळ 


श्री . हसमुख माजी चांबरिया 
कु . सिद्धी राजेंद्र बनकर 
श्री . गणेश त्रिंबक धोत्रे 


श्री . सोमनाथ प्रकाश शिंदे 
श्री . सुजित आळ्या म्हात्रे 

न कांबळे 
श्री . मंगेश गोटीराम जाधव 
श्री . अमोल महादेव ढेंबरे 
श्री . गणेश शंकर जरे 
श्री . गोविंद शंकरराव पाटील 
श्री . अक्षय संजय भोईर 


म 


भाग एक ( को. वि .पु.) – ६३ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४/ आषाढ १० , शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


४८ 


श्री. विजय कलगौडा पाटील 


श्री . मुकेश मनोहर शहा 
श्री . मनोहर जनार्दन जोशी 


श्री . प्रविण गोरख जाधव 


श्री . विशाल पुंडलीक सुरडकर 


श्री. विक्रम सुरेश रामधरणे 


सौ . अनिता नारायण कंकणवाडी 


श्री. संदीप लहू डोंगळे 


सौ . साक्षी उमेश भगत 


श्रीमती निवेदीता नितीन लबडे 
श्री . सुनिल काळूराम नाईक 


श्री . रविंद्र गोटीराम दाभणे 
श्री . अजिंक्य तुकाराम चव्हाण 


एलबी / ४०२, प्लॉट नं . १८ , सेक्टर - ६, निळकंठ अपार्टमेंट , 
नवीन पनवेल , जि . रायगड . 
मु . पो . नेरे , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
ए -९४ , रुम नं . ३, सेक्टर १३, सिडको कॉलनी, 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मोरेश्वर को - ऑप. हौ . सोसा ., रूम नं . ५ , सेक्टर १२ , प्लॉट नं . १८ , 
खांदा कॉलनी , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
इंद्रप्रस्थ ००६ / सी विंग, सेक्टर ४ , प्लॉट नं . २७, ७६, ७७ , 

नवीन पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
हेन्देबिल्डिंग नं . ४ , १ ला मजला, ५२ बंगला रोड , 
पनवेल , जि . रायगड . 
ए-१०० , रूम नं . ८, सेक्टर १३, सिडको कॉलनी, नवीन पनवेल , 
जि . रायगड . 
ई / १/ २० , सी -५ , १ ला मजला, सेक्टर- १४ , नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
प्लॉट नं . १०१, बी -विंग , निळकंठ प्रेस्टिज , स्वामी नित्यानंद मार्ग , 
पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . अरवली, पो. अजिवली, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
हावरे वृंदावन , शॉप २२ , सेक्टर ९, खांदा कॉलनी, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . पालेखुर्द, पो . देवीचापाडा, ता . पनवेल , जि . रायगड. 
सी - ५ , ३/ ०: १, सेक्टर -१८ , नवीन पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड . 
श्रद्धा सबुरी निवास, घर क्र . १६४७, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
नित्यानंद सोसा. प्लॉट नं . ०५ , रो हाऊस नं . ०८ , सेक्टर- ३ , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
अंजली प्लाझा, ए- १०, प्लॉट नं . ६२, मिडलक्लास हौ . सो ., 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
बी - १० / ९ / ०: २, नवीन पनवेल, सिडको कॉलनी, ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
अशोक विजय को - ऑप. हौ . सोसा., सेक्टर - ३ , 
रूम नं . ३, प्लॉट नं . १० , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
स्वागत को - ऑप. हौ . सोसा., प्लॉट नं . १७, सेक्टर -११, 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
२०३, रुपल बिल्डींग, पनवेल पोलीस स्टेशनसमोर , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
शिवश्री बंगला, ४ था मजला, पोदी नं . १, सेक्टर १५, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . पो . पळस्पे, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
पी . एल .- ५, बिल्डिंग नं . ८ , रूम नं . १० , खांदा कॉलनी, सेक्टर १, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


श्री . प्रतिक देवचंद बहिरा 
श्री . विराज सोमिनाथ नागरे 


श्री . सचिव शिवराम पालांडे 


सौ . सुनिता विश्वास पवार 


श्री . विश्वजीत यशपाल मारवा 


६६ 


सौ . अनुपमा चारूहास सप्रे 


डॉ . मयुरेश मधुसुदन जोशी 


श्री . रणजित गजानन येरूणकर 


श्री . अनिल गजानन हजारे 
श्री . अजित प्रल्हाद जाधव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४ / आषाढ १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


७१ 


श्री. सुशोभित हरिश्चंद्र भुजबळ 


७२ 


श्री . सुनिल धनाजी भोईर 
श्री . विजय गणपत बाबरे 


श्री . संजय माधव राणे 


डॉ . संदीप किसन रजपूत 


श्री . धम्मदीप साहेबराव तायडे 


श्री . रोनीत अशोक पाटील 
कु . कामीनी ज्ञानेश्वर चव्हाण 
श्री . नितीन जोमा चौरघे 


८० 


सौ . शालीनी प्रदिप ठाकरे 


श्रीम . संगिता राजकुमार पंडीत 
श्री . निलेश रामचंद्र सोनावणे 


श्री. रामनाथ महादेव पाटील 


पोदी नं . ०२, भुजबळ मळा, सेक्टर १६, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
जे. के . पार्क , ३ रा मजला, रूम नं . १३, पनवेल, जि . रायगड . 
प्लॉट नं . ३०३, सार स्पर्श प्लॉट नं . २३ए , आदर्श सोसा., 
५२ बंगला, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
युगांतक को - ऑप . हौ . सोसा., सुकापूर , पालीदेवत , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
ए- टाईप, रूम नं . ७, सेक्टर १३, नवीन पनवेल, सिडको कॉलनी, 
ता . पनवेल जि . रायगड . 

ओम शिव , ई-०२, युगांतक को - ऑप . हौ . सोसा. सुकापूर , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . नांदगाव, पो. पळस्पे, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
पोलीस कॉलनी, पळस्पे , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
पी . एल .- ५, बिल्डिंग नं . १० , रूम नं . ०७ , सेक्टर- १७, 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
बिल्डिंग नं . एस . २, रूम नं . १, श्री . गणेश सोसा., सुकापूर , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
पोदी नं . २, सेक्टर -१६, नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
ए- १९, सनराईज सोसा., गोडके हॉस्पिटल जवळ , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
शिवकृपा अपार्टमेंट , पी . एल ६ / ए/ १३/ ६, सेक्टर- १, 
खांदा कॉलनी, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
खांदेश हॉटेल , शॉप . नं . आर दोन, सेक्टर -१० , खांदा कॉलनी, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
दत्तगुरु को - ऑप. हौ . सोसा ., सी - ६० , रूम नं . ५ , सेक्टर - ७ , 
नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
पी / एल / ५ / ३० / ६, सेक्टर -१७, नवीन पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
सी / ५ /३००:३, सेक्टर १८ , नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
४ / ५, श्रद्धा को - ऑप . हौ . सोसा., हुतात्मा स्मारक गार्डन समोर , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
१५ / ए, मारुती को - ऑप . हौ . सोसा., टिळक रोड , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
नंदनवन कॉम्प्लेक्स , ए-विंग / ४ , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
राहूल अपार्टमेंट, बी-विंग, दुसरा मजला, बँक ऑफ इंडीया समोर , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
प्रतिक अपार्टमेंट, प्लॉट नं. १४ , जुना ठाणा नाका रोड , 
पनवेल , जि . रायगड . 
१२५६, महात्मा गांधी रोड, टपाल नाका, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
१०७ / १, आदित्य मिडलक्लास को - ऑप. हौ . सोसा., ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 


श्री . भास्कर यल्लप्पा शेट्टी 


श्री . चार्ल्स जॉन फर्नाडीस 


सौ . सुशिला जगदीश घरत 


श्री. दिलीप शंकर देशमुख 
श्री . सुभाषचंद्र भगवंत शिरोळकर 


श्री . प्रभाकर बाळकृष्ण आधारकर 


९० 


सौ . सुहासिनी दिनेश केकाणे 
श्री . नारायणकिसनराव जगनाडे 


श्री . चेतन भास्करराव जाधव 


९३ 
९४ 


श्री . सैफूद्दीन मोहम्मदअली व्हेरा 
श्री . बंठीया मोतीलाल केशरचंद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४/ आषाढ १० , शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . सचिन नामदेव पाटील 
श्री. गणपत जानू वारगडा 
श्री . नरेश मदन म्हसकर 
श्री . विशाल सदानंद घरत 
श्री . चेतन पांडुरंग केणी 


१०१ 


१०२ 


१०३ 
१०४ 
१०५ 


श्री . अशोक रामा डाऊर 
श्री . एकनाथ गजानन ठोंबरे 
श्री . मंदार गोपीनाथ कोळी 
श्री . निलेश अरूण भगत 
श्री . अरूण हरिश्चंद्र घरत 
श्री. अंकुश अंतु ठाकूर 
श्री . रविंद्र तुकाराम नाईक 
श्री . अमित राम वास्कर 
श्री . सुनिता नामदेव माळी 
श्री . रोशा दत्तात्रेय हातमोडे 
श्री . शिरीष सिताराम ठाकूर 
श्री . चंद्रताप सरजू प्राजापती 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


११० 


श्री . दिपक विलास कांबळे 


मु . पो . वावंजे, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . मालढुंगे , पो . वाजे, ता. पनवेल , जि . रायगड . 
मु . टेंभाडे, पो . कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . काळुद्रे, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
घर नं . ४८ , सुकापूर पालीदेवद, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . दापोली, पो . पारगाव, ता . पनवेल, रायगड . 
मु . कुडावे, पो. पळस्पे, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु . पो . गव्हाण , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . शेलघर , पो . गव्हाण , ता . पनवेल, जि . रायगड 
मु . बेलपाडा , पो . जासई, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . बामणडोंगरी, पो . वहाळ, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . बामणडोंगरी, पो . वहाळ , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पो . कुंडेवहाळे , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . सावळे, पो . रसायनी, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु . तुरमाळे , पो . शिरढोण , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु . दिघाटी, ता. पनवेल, जि . रायगड . 
ए / १, साई सत्कार , प्लॉट नं . १७४ / १७५ /१७६ , सेक्टर - ४ , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल , ता जि . रायगड . 
रूम नं . ए / ४ , मालकंस सोसा., प्लॉट नं . १८ , सेक्टर-१६ , 
नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
सहजीवन को - ऑप. हौ . सो ., प्लॉट नं . १४, रोड नं . १४ , सेक्टर -१, 
नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
सी ५/ २३/ ८, सेक्टर- १८ , नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड. 
सी -५ / ३६, २: ४ सेक्टर १८ , नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
आनंदमंगल को - ऑप. हौ . सोसा., बी - ७, प्लॉट नं . ३९ , सेक्टर -१ , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
जयमाता को - ऑप. हौ . सोसा ., ७६ / १, सी - १, नित्यानंद मार्ग , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
२०४, देव -दर्शन को - ऑप. हौ . सोसा., व्ही . के. हायस्कुल रोड , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 
कैलास पार्क , ए / ३, तालुका पोलीस स्टेशन जवळ , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
पाटील बंगला, प्लॉट नं , ६३, ठाणा नाका रोड , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रुम नं . २ए, तळ मजला, इ. क्र . ४१३, आशापूरी नगर, 
पंचरत्न हॉटेल शेजारी , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
तिरुपती बालाजी सोसा. प्लॉट नं . १०२, बी . विंग , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पो . शिरढोण, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . कोळवाडी, पो . पडघे, ता . पनवेल, जि . रायगड. 


श्री . रोहीदास नकूल मुंबईकर 


११४ 
११५ 


श्री. अमित रमाकांत देशमुख 
श्री . महेंद्र शंकर ठाकूर 
श्री . आदित्य सदानंद सावळेकर 


श्री . उमेश दगडू बांद्रे 


श्री . उमेश बाळकृष्ण इनामदार 


श्री. प्रितम धनाजी म्हात्रे 


१२० 


श्री अनंत दतात्रय पाटील 


श्री . महमद युसूफ अब्दुल करिम मुल्ला 


१२२ 


श्री . संदीप सत्यवान आंग्रे 


१२३ 
१२४ 


सौ . मुक्ता अंबाजी मुकादम 
श्री . भगवान रामदास दरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४ / आषाढ १०, शके १९३६ 


अनुसूची - चालू 


__ ( २ ) 


( ३ ) 


१२५ 


श्री. प्रविण जगदिशप्रसाद नावंधर 


१२६ 
१२७ 
१२८ 


श्री . राजेंद्र नारायण सदावर्ते 
श्री . हुसेन इस्माईल शेख 
श्री. दिपक विठ्ठलदास सोनी 


१२९ 


श्री 


श्री . गजानन विठ्ठल थळे 


श्री . नामदेव बाळाराम नाईक 
सौ . माया वामा अहिरे 


१३२ 
१३३ 
१३४ 


सौ . ज्योती प्रमोद रायबोले 
श्री . राजेंद्र जनार्दन घरत 
श्री . हरेष महादेव साठे 
श्री . प्रताप वसंतराव भिसे 


१३५ 


१३६ 


श्री . जितेंद्र नागेंद्र तिवारी 


१३७ 
१३८ 


श्री . गहिनीनाथ हिरामण नावडेकर 
श्री . अजिक्य कैलास नवघरे 


प्लॉट नं . २३५, सर्वेश्वर बंगला, आयडीबीआय बँकजवळ , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
म् . ओवळे , पो . पारगाव , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पो . गव्हाण , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
प्लॉट नं . ७१६, टिळक रोड, कापड बाजार , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
१०१, नवशिल्प देवलोप्र, प्लॉट नं . ४१३/ ३१२ , तक्का, ता. पनवेल , 
जि . रायगड. 
मु. बामणडोंगरी, पो . वहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मातोश्री अपार्टमेंट, सेक्टर ६, प्लॉट नं . ३७, रूम नं . १०२, कामोठे , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . कामोठे, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . भाताणपाडा, पो . सोमटणे, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . पो. गुळसुंदे, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
पी . एल.-५, बि. नं.६, रुम नं . ४, सेक्टर -९, खांदा कॉलनी, 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
बी / २०५, सिमरण को - ऑप. हौ. सोसा., प्लॉट नं . ९९ / १०० , 
सेक्टर-८ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . मुझे गाव, सेक्टर -१९, खारघर , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
बी -१०३, शांतीनिकेतन को - ऑप. हौ . सोसा ., प्लॉट नं. ८ , ए सेक्टर -८ . 
खारघर, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
बी / ६०५, तुलसी गंगा, सेक्टर- २१, खारघर , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
कॉस्मोव्हीला बिल्डिंग , विजय मार्ग, १६-१८, सेक्टर-१, नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 
सि ६-८ , १: २, सेक्टर १८ , नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
सिद्धी विनायक कॉम्प्लेक्स , प्लॉट नं . ४५७, नगरपरिषद 
कार्यालयाजवळ , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . सावळे, पो. रसायनी , ता. पनवेल , जि. रायगड . 
मु . पो . आदई, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
भाईजी अपार्टमेंट, पायोनियर सोसायटी , पहिला मजला, रुम नं . ५ , 
ता . पनवेल , जि . रायगड. 
किनारा सोसायटी, ए/ ३ / ४ , ५२ बंगला, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
१८ , साकेत को - ऑप . हौ . सोसायटी, एच. ओ. सी . कॉलनी मागे , 
ठाणा नाका, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
नजम अपार्टमेंट, रुम नं . १/ २, पहिला मजला, बंदर रोड , ता . पनवेल , 
जि . रायगड. 
मु. पो . कुडूस , महात्मा गांधी रोड , मोमीन पाडा , पुजा ऑईल डेपोजवळ, 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 


१३९ 
१४० 


__ श्रीम . प्रिती राजेश दुबे 

श्री . शशिकांत रामभाऊ मुंबईकर 


१४१ 
१४२ 


डॉ . सौ. प्रियंका अमित शिणगारे 
श्री . सुशांत शामसुंदर चोणकर 


१४३ 
१४४ 
१४५ 


श्री . तुळशीदास काशिनाथ माळी 
श्री . श्रीपाद जगन भंडारी 
श्री . जफर अमामुल्ला मोमीन 


१४६ श्री . अमोल नारायण अंबोलकर 
१४७ __ श्री . केदार तुकाराम माने 


१४८ 


श्री . अशताक साहल्ला खामकर 


१४९ 


श्री. अनंत कानू शिंगासने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १, २०१४/ आषाढ १० , शके १९३६ 


अनुसूची - समाप्त . 


__ ( २ ) 


( ३ ) 


१५० 


श्री . पवन चंद्रकांत सोनी 


१५१ 


श्री. महेश पांडुरंग पाटील 


१५२ 


श्री. पुरुषोत्तम सदाशिव फुले 


१५३ 


डॉ. लांबा देवेद्र सिंग 


१५४ 


श्री . शरद तुकाराम नाईक 


रंभा निवास, शिवशंकर बिल्डिंग , प्लॉट नं . १६३, कापड बाजार , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
१०४, जय साईराम को - ऑप. हौ. सोसायटी , लोकमान्यनगर, 
एस. टी . डेपोजवळ , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
नेहा पार्क , प्लॉट नं. १६, रु. नं. २०२, मिडल क्लास सोसायटी , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
नील संकुल को - आप . हौ . सोसायटी , प्लॉट नं . २० , बि . नं . २ , 
घर नं . ५, सेक्टर- ११, कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड. 
ए टाइप , ६/ १, सिडको, सेक्टर - १३ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
ए टाईप , १२ / १० , सेक्टर- १३ , नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड. 
२०१ , साई आकाश, प्लॉट नं . २० , सेक्टर -१२, माथेरान रोड, 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . वळवली, पो. नावडे, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु . कोपर, पो . गव्हाण , ता. पनवेल , जि . रायगड . 
मु . कोपर, पो . गव्हाण , ता . पनवेल, जि . रायगड . 


१५५ 
१५६ 


सौ. सुवर्णा राजेश पाटील 
श्री . संदीप दिनकर पाटील 


१५७ 
१५८ 
१५९ 


श्री . लहू रामदास चिखलेकर 
श्रीम . कामीनी बाळकृष्ण म्हात्रे 
श्रीम. सरोज शरद म्हात्रे 


अलिबाग, 
दिनांक १९ जून २०१४ . 


सुमंत भांगे , 
जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


